श्री. संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला 
बोर्डाची स्थापना करणेबाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- केव्हीबी-२०१९/प्र.क्र.४१/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ५ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : - शासन निर्णय क्रमांक :- केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र.७४/उद्योग-६, दिनांक ८ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची स्थापना सन १९६० च्या विधान मंडळ कायद्यानुसार 
झालेली आहे. ग्रामीण कारागीर व बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र 
शासनाच्या खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजना राबवित आहे. 


राज्यातील कुंभार समाजातील उन्नतीसाठी व प्रगतीसाठी मंत्री वित्त यांनी सन २०१८-१९ च्या 
अर्थसंकल्पात श्री. संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला बोर्ड, वर्धा येथे स्थापन करणेबाबत व त्यासाठी 
रु. १० कोटी इतकी तरतूद केली असल्याच्या घोषणेस अनुलक्षून राज्य शासनाने श्री. संत शिरोमणी 
गोरोबाकाका मातीकला बोर्ड वर्धा येथे दिनांक ८ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्याचा 
निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये मातीकला बोर्ड कार्यान्वित करणेसाठी 
शासकीय/अशासकीय सदस्य असलेली तात्पुरती संरचना विहित करण्यात आलेली आहे. सदर 
संरचनेतील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन TS निर्णय:- 


श्री. संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला बोर्डावरील संरचनेत खाळील नमूद अशासकीय 
सदस्यांची नेमणूक करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. मातीकला बोर्डाची संरचना पदनाम 

।_१. श्री. संजय गाते, वर्धा कार्याध्यक्ष 

२ श्री. उत्तमराव गोरडवार, नांदेड अशासकीय सदस्य 
2: श्रीमती रसिका राकेश खेडेकर, रत्नागिरी अशासकोय सदस्य 
४ श्रीमती शुभांगी बबन खैरकर, मुंबई. अशासकोय सदस्य 
प. श्री. विलास हरी गुडेकर, सिधुदुर्ग अशासकीय सदस्य 
द्र श्री. चंदन मनीराम प्रजापती, नागपूर अशासकीय सदस्य 
9 श्री. नरेड जुगेले, नागपूर अशासकीय सदस्य 


श्री. संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला बोर्डाच्या संरचनेतील शासकीय सदस्यांची 
नेमणूक/नियुक्‍ती शासन निर्णय, दिनांक ८ मार्च, २०१९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच राहील. तसेच सदर 
बोर्डाचा कार्यकाल ५ वर्ष अथवा शासन यासंदर्भात निर्णय घेईल, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
कालावधीकरिता राहील. सदर समितीतील कोणत्याही अशासकीय सदस्याला काढून टाकणे व त्याच्या 
ठिकाणी अन्य अशासकीय सदस्याची नेमणूक करणे याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाचा राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः केव्हीबी-२०१९/प्र.क्र.४१/उद्योग-६. 


२. श्री. संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला बोर्डासंदर्भात शासन निर्णय, दिनांक ८ मार्च, २०१९ 
मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अन्य तरतूदी कायम राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८०५१२४४५६७३१० असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ळं Digitally signed by Karansing Premsing Patil 
K. DN: त्वा, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, Energy 
a fa n S | n g and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6f2521¢3a6d 1f8429a3c2c9a42d575298ae82956908d63df4 
र ‘ 41063695f377819, 
serialNumber=c7feed7 178d6c14666a5df3681 1f1763590e65b6f836 
Premsin g Patil yA = ण ण 


Date: 2019.08.05 12:55:00 +05'30' 


(क. प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- माहितीसाठी व आवऱ्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 


तेर 


२. 
SP 
:। 


one ७ © 


१०. 
नेने; 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, राजभवन मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.सभापती, विधानपरिषद/मा.अध्यक्ष, विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई (या शासन 
निर्णयाच्या प्रती सर्व संबंधित SARAH अशासकीय सदस्यांना देण्यात याव्यात.) 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखापरिक्षा), मुंबई -१/नागपूर -२ (२ प्रती) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई( २ प्रती). 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई . 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये (सर्व जिल्हे). 

निवडनस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


